Reg . No . NPCITY / 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ३२ ] 


बुधवार , डिसेंबर २७ , २०१७/ पौष ६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ६२ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .), ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . १५३ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्र . अका - १ - नपाप्र - कावि - ६४९ - १ - २०१७. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ , व ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१६ चे ५१ - अ - १अ (९ ) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार तसेच राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील रानिआ-न. प- २०१७-प्रक्र .१३- का .६ , दि . ७-११- २०१७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ , या प्रकटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , पांढरकवडा नगर परिषदेच्या 
दिनांक १३ - १२ - २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाचे निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नांव 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


( २ ) 


( ३ ) 


नहाते वैशाली अभिनय 


सर्वसाधारण ( महिला) 


यवतमाळ : 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


अ - एक - अ- १ ( १५७६ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७, २०१७ / पौष-६ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( असा.) , ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . १५४. 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No. AK- 1 - MCA- WS - 649 - 2 - 2017. 

In exercise of the powers vested in me under sub - section ( 1) of Section 19 and sub section ( 9 ) 
of Section 51A - 1A of Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Amendment) Ordinance , 2016 and powers delegated by the State Election Commission , 
Maharashtra vide letter No . SEC - MC - 2017 - CR- 13 - D - 06 Dt. 7 - 11 - 2017, I , Dr. Rajesh Deshmukh, 
Collector , Yavatmal, hereby publish the name of the person who has been declared elected as Presi 
dent of the Municipal Council, Pandharkawada in the Election held on 13 - 12 - 2017 as below . 


SCHEDULE 


Sr. No . Name of the President Elected 


Remarks (Whether the seat is 
reserved , if so , for whom ) 

( 3) 


__ (1 ) 


( 2 ) 


Nahate Vaishali Abhinay 


General (W ) 


Yavatmal : 
Dated the 16th December 2017 . 


Dr. RAJESH DESHMUKH , 

Collector, Yavatmal. 


भाग १- अ ( असा .), ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . १५५ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . अका- १ - नपाप्र - सा .नि .- कावि -६४९ - ३ - २०१७. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९, व ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१६ चे ५१- अ - १अ ( ९ ) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार तसेच राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील रानिआ -न . प- २०१७- प्रक्र . १३- का .६ , दि . ७-११- २०१७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ , या प्रकटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , पांढरकवडा नगर परिषदेच्या 
दिनांक १३- १२- २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रीक निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागामधून 
नगर परिषद सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . निवडून आलेल्या सदस्यांचे नांव प्रभाग क्रमांक शेरा ( जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ - अ 
१ - ब 


२ - अ 


२ - ब 


सिडाम मंगला रविंद्र 
दरणे सुभाष कर्णजी 
पायघन पुष्पलता मारोतराव 
बडे शंकर उर्फ शेखर मनोहर 
जाधव जया सुनिल 
कूनघाडकर शंकर नारायण 
बुरांडे मिना प्रदीप 
गजानन उर्फ बंटी ऋषीजी जुवारे 
कर्णेवार योगेश माधव 
चोटपेल्लीवार समिक्षा अमर 


३ - अ 
३- ब 
४ - अ 
४ - ब 
५ - अ 
५ - ब 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २७, २०१७ /पौष-६, शके १९३९ 


३ 


अनुसूची- चालू 


( ३ ) 


( २ ) 
वंजारी राजू जगन्नाथ 
बैलीम हजराबी मोहम्म्द 
कुडमते पवन विठ्ठल 
मोहम्मद साफिया बेगम शब्बीर 
आत्राम उषा बालकिसन 
काजी सरफराजोद्दिन आयोनोद्दिन 
बोरले संतोष भगवान 
कनोजे रिता उमाशंकर 
रोडेविजया किसन 


६- अ 
६- ब 
७ - अ 
७ - ब 
८ - अ 
८ - ब 
९ - अ 
९ - ब 
९ - क 


( ४ ) 
अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती ( महिला) 
अनुसूचित जमाती 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
अनुसूचित जमाती ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 


दिनांक १६ डिसेंबर २०१७. 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


भाग १ - अ ( असा .), ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . १५६ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. AK - MCA- Gen- Ele- ws - 649 - 4 - 2017. 


In exercise of the powers vested in me under sub -section ( 1) of Section 19 and sub section ( 9) 
of Section 51A - 1A of Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 ( Amendment ) Ordinance, 2016 and powers delegated by the State Election Commission, 
Maharashtra vide letter No . SEC - MC - 2017 - CR- 13- D - 06, Dt. 7 - 11 - 2017, I, Dr. Rajesh Deshmukh, 
Collector Yavatmal, hereby publish the name of the person who has been declared elected as a 
Councillor of the Municipal Council, Pandharkawada from the ward shown against his name in the 
Election held on 13 - 12 -2017 as below . 


SCHEDULE 

Ward No . 


Sr . No . 


Name of Councillor Elected 


Remarks (Whether the seat is 
reserved , if so , for whom ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 - A 
1 - B 


Sidam Mangala Ravindra 
Darne Subhash Karnuji 
Payghan Pushpalata Marotrao 

2 - A 
Bade Shankar Alias Shekhar Manohar 2 - B 
Jadhav Jaya Sunil 

3 - A 
Kunghatkar Shankar Narayan 
Burande Meena Pradip 

4 - A 
Gajanan Alias Banti Rushiji Juvare 4- B 
Karnewar Yogesh Madhav 

5 - A 
Chotpelliwar Samiksha Amar 

5 - B 
Vanjari Raju Jagannath 

6 - A 


3- B 


Scheduled Tribes (Women ) 
General 
Backward Class of Citizen (Women ) 
General 
Scheduled Castes (Women ) 
General 
Backward Class of Citizen (Women ) 
General 
Backward Class of Citizen 
General (Women ) 
Scheduled Castes 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २७, २०१७ / पौष-६, शके १९३९ 


SCHEDULE - Contd . 


( 2 ) 


( 4 ) 


6 - B 


7 - A 


13 
14 


7- B 


8 - A 


Bailim Habraji Mohammd Ali 
Kudmathe Pavan Vithal 
Mohammad Safiya Begam Shabbir 
Atram Usha Balkisan 
Kazi Sarfarajoddin Ayanoddin 
Borle Santosh Bhagwan 
Kanoje Rita Umashankar 
Rode Vijaya Kisan 


Scheduled Tribes (Women ) 
Scheduled Tribes 
General (Women ) 
Scheduled Tribes (Women ) 
General 
Backward Class of Citizen 
Backward Class of Citizen (Women ) 
General (Women ) 


8 - B 


9 - A 
9 - B 


19 


9 - C 


Yavatmal : 
Dated the 16th December 2017 . 


Dr. RAJESH DESHMUKH, 

Collector , Yavatmal. 


भाग १- अ ( असा .), ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . १५७. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . कक्ष- १९ -जिप -पंस-ग्रापनि - कावि -९९५ - २०१७. 


ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधिल रिक्त , पदांच्या पोट -निवडणुका 
डिसेंबर- २०१७ च्या संबंधात मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र . शनिआ -जिपपंस - २०१७- प्र.क्र . ५३- का - ७, दिनांक ७-११ - २०१७ व एसईसी १०९६-सिआर 
३४ -९६-पीआर , दिनांक १९ नोव्हेंबर , १९९६ अन्वये निवडून आलेल्या पंचायत समिती सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे संबंधी तरतूद आहे . 


__ ज्याअर्थी, उक्त नमूद राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसूचना दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत स 
अधिनियम , १९६१ मधील कलम ५७ ( ३ ) ( अ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे ) नियम , १९६२ मधील नियम ६० अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून , मी , आस्तिक कुमार पाण्डेय , ( भा.प्र. से.), जिल्हाधिकारी, अकोला याद्वारे अकोला जिल्हा परिषद अंतर्गत 
अकोला जिल्ह्यातील ज्या पंचायत समितीवर निवडून आले त्या पंचायत समितीच्या बाबतीत पंचायत समितीचे नाव , सदस्यांच्या बाबतीत ते ज्या 
निर्वाचक गणातून निवडून आले त्या निर्वाचक गणाचे नाव व निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव व त्यांचा पत्ता खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत 
आहे . 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या सदस्यांचा कायमचा पत्ता 


अ . क्र . पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती निर्वाचक निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 

गणाचे क्रमांक व नाव 
( १) (२) 
अकोला 

६३- मलकापूर भाग - १ पाटील अमोल उद्धवराव 


मु . पो . येवता , ता . अकोला , जिल्हा अकोला 


अकोला : 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ . 


आस्तिक कुमार पाण्डेय , ( भा .प्र. से.), 

जिल्हाधिकारी, अकोला . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


